फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शौक्षणिक वर्ष 
२०२१-२२ पासून कायम विनाअनुदानित 
विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका संस्थेमध्ये 
नवीन पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१३२/तांशि-४, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा :- 
१) फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.पीसीआय- ३२५७/ २०१८/ 
पीसीआय-३२५८/२०२१/२०८०-८७, दिनांक २३/८/२०२१. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता /२०२१/७६७, 
दिनांक २६/८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी वर नमूद क्रमांक १ येथील दिनांक 
२३/८/२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी त्यांच्या वर 
नमूद क्रमांक २ येथील दिनांक २६/८/२०२१ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष 
२०२१-२२ पासून पीसीआय संकेतांक- ३२५८- रत्नदीप कॉलेज ऑफ फार्मसी (डी.फार्म) रत्नापूर 
(सुधारीत नांव- रत्नदीप फार्मसी कॉलेज रत्नापूर) या डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन 
बी.फार्मसी १०० प्रवेश क्षमतेचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून Annexure A मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
विद्यमान डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन बी. फार्मसी १०० प्रवेश क्षमतेचा अभ्यासक्रम 
कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरू करण्यास खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर मंजूरी कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच दिनांक 
२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 

3) शासनाने विहित केलेल्या तसेच फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

५) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१३२/तांशि-४, 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, 
नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्यक आहे. 
तसेच विद्यार्थ्यांना अखिळ भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

९) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र Wier ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 
३. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०६११४४१०३१०८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANALI MILIND SAMANT 


MANALI MILIND या 


SAMANT Se 
(मनाली सामंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 
३. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
४. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, 
ऐवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 
६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली- ११० ००१. 
७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली. 
८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
९. निवड नस्ती/तांशि-४ 
पृष्ठ २ पैकी २ 


Annexure A 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.TEM-2021/C.R.132/TE-4, Dated- 6th September, 2021 
List of New Course in existing Unaided D. Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2021-22 


ii PCI Code Institute Name District Name [Region |Program Name [University Name Course Name JIntake Approved by Intake Approvedby |Variation [Remarks 
No. Code Name Govt. A.Y.2020-21 PCI A.Y.2021-22 
1 | PCI-3258 |Ratndeep Pharmacy College |Ahmadnagar NaShik |Pharmacy Dr.Babasaheb Ambedkar Bachelor of 7 100 100] B.Pharmcay 
Ratnapur, Taluka Jamkhed, Technological University, Pharmacy course in existing 
District Ahmednagar, Lonere D.Pharmacy 
Maharahtra-413201 Institute, 


(Old Name-Ratnadeep 
College of Pharmacy 
(D.Pharm) Ratnapur, Taluka 
Jamkhed, Distrtict 
Ahmednagar, Maharashtra 
413 201. 


Page 1 of 1 


